महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : देयक-२०२२/प्र.क.२३/१३ अ 
कृषि व प्गुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक :- ०४ फेब्रुवारी, २०२२ 


विषय : सन २०१९-२०२० मध्ये तालुका फळरोपवाटिकेवरील २४०१ १७२२ 
लेखाशिर्षाखालील (०२) मजुरी या बाबीखालील प्रलंबित मजूरीच्या 
रु.६४,०००/- देयकास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याबाबत. 


संदर्भ :१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३२०/२०१३/ 
विनियम,दिनांक १७/४/२०१२५ 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृषि/लेखा-१/आस्था/देयक/मंजूरी/ 
अमरावती/३९४७२/२०२१, दिनांक ०२/१२/२०२२ 


ज्ञापन : 


सन २०१९-२०२० मध्ये विभागीय कृषी सहसंचाळक, अमरावती विभाग, अमरावती 
कार्यालयाच्या अधिनस्त या ASH फळरोपवाटिका, परतवाडा, ता. अचळपूर,जि. अमरावती 
या रोपवाटिकेवरील कलमे/रोपे वाहतुक करणे, बांधलेल्या कलमा/ रोपांना खते, ओषधे देण व 
इतर अनुषंगिक कामे कंत्राटदारामार्फत घेतळी जातात सदर कामाच्या मजुरीचें देयके 
रु.६४,०००/-(अक्षरी रु.चौष्ठ हजार HET) अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक 90/8/2094 अन्वये वित्तीय अधिकारी नियम 
पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-१ अनुक्रमांक-६, नियम ४० नुसार प्रशासनिक विभाग 
प्रमुख यांना पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, (०३) रोपमळे (०३) (०१) 
भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक उद्याने (२४०१ १७२२) अंतर्गत ०२- मजूरी या 
बाबीखाली सन २०२१-२२ करिता उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 
४. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात 
आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रकरणी 
कोणतीही प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसे, 
आढळल्यास याबाबतची जबाबदारी सर्व संबंधितावर राहील. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-२०२२/प्र.क.२३/१३ 3 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०२०४१५१२११२००१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath 
Mhapankar 
Date: 2022.02.04 15:12:47 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोज), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. विभागीय कृषी संहसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 

४. उप विभागीय कृषी अधिकारी, अचलपूर . 

५. महाळेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

६. महालेखापाल-१/२( लेखा परिक्षा) मुंबई/ नागपूर 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, मुंबई-३२ 
१०. निवडनस्ती/१३ ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


